खरीप पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये खरेदी 


केलेल्या धानाच्या भरडाईबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : - ०८ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी १११५/प्र.क्र.१७/ना.पु.२९, दि.१४ .०१.२०१६. 

२) शासन शुद्धिपत्र क्रमांक : क्र. १०१४/२८/प्र.क्र. १७/नापु २९, दि. ०३.११.२०१७ 

३) शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी - १०१९/प्र.क्र.९८/ ना.पु.२९ दि. ०९ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन परिपत्रक :- 

पणन हंगाम २०१९-२०२० करिता किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत 
“विकेंद्रीत खरेदी योजना ” संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत खरेदी होणाऱ्या धानाची भरडाई 
खरेदीबरोबरच सुरु करणे आवश्‍यक आहे. धानाची भरडाई ही अभिकर्ता संस्थेने (दि महाराष्ट्र 
स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी 
विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक) केंद्र शासनाच्या विहित मापदंडानुसार करावयाची 
आहे. 
२) भरडाईचा कालावधी : 

खरेदीचा कालावधी दि.१ ऑक्टोबर, २०१९ ते दि. ३१ मार्च २०२०, तसेच दि.१मे 
२०२० ते दि. ३० जून, २०२० असल्यामुळे विहित मुदतीत भरडाई पूर्ण करण्याची दक्षता 
अभिकर्ता संस्थांनी घ्यावी. धान भरडाईचे काम लवकरात लवकर व Wea धान खरेदीच्या 
दिनांकापासून एका महिन्यांत अथवा उश्लीरात उशीरा दिनांक ३१ जुले, २०२० पर्यंत पूर्ण 
करावे. त्यादृष्टीने अभिकर्ता संस्थांनी आव्यक ते पूर्वनियोजन करावे. 
३) भरडाईसाठी जिल्हा समन्वय समिती :- 

जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील अभिकर्ता संस्थांच्या मदतीने खालीलप्रमाणे 

जिल्हा समन्वय समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करावी:- 


जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदस्य 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदस्य 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था सदस्य 
मार्केटिंग फेडरेडान /आदिवासी विकास महामंडळाचे जिल्हा सदस्य-सचिव 
व्यवस्थापक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


४) जिल्हा समन्वय समितीच्या जबाबदाऱ्या :- 


vi. 


vil. 


धान खरेदी सुरु झाल्यानंतर खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईकरिता खरेदी 
केंद्राजवळील, सक्षम अशा गिरण्यांची नियुक्‍ती करावी. 


. शक्‍यतो स्थानिक गिरणीमालकांचा प्राथम्याने विचार करावा. तथापि ज्या भागामध्ये 


धान भरडाई गिरण्यांची संख्या कमी आहे व लगतच्या जिल्ह्याजवळीळल 
गिरणीधारकांना भरडाईचे काम देणे शासनाच्या हिताचे असल्यास समितीने त्यांचे 
स्तरावर अशा प्रकारे गिरणीधारकांची नियुक्‍ती करण्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. 
मागील ५ हंगामात ज्या मिलर्सनी सक्षमरित्या भरडाई केली असेल, त्यांची चालू 
हंगामासाठी नियुक्‍ती करताना त्यांच्या करारनाम्याचे नुतनीकरण करुन भरडाईचे 
काम देण्यास जिल्हा समन्वय समिती सक्षम राहील. 


iv. मिलर्सची नियुक्‍ती करताना त्याच्या मालकीची मिल असल्याबाबतचे सबळ पुरावे 


घेण्यात यावेत. जसे मिलचे 55। नोंदणी प्रमाणपत्र,कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे 
मान्यता असल्याचे प्रमाणपत्र, गिरणीच्या नावाचे मागील ३ महिन्यांचे विद्युत देयक, 
मागील ३ वर्षाचे Audited Statement (ज्यामध्ये Net Worth Positive असावी), 
GST Registration व मागील कोणत्याही हंगामाचे धान /सीएमआर (Custom 
Milled Rice ) बाकी नाही व शासनाळा कोणतीही रक्‍कम देय नाही, अशा आडायाचे 
₹॒ १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र घेण्यात यावे.ज्या मिलर्सना काळ्या यादीत 
टाकण्यात आले आहे तसेच ज्यांच्याकडे मागील हंगामाचे धान / सीएमआर 
(Custom Milled Rice) Brae आहे, अशा Pao भरडाईचे काम देण्यात येऊ 
नये. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत sortex /parboiled प्रकारच्या गिरणींची निवड 
करण्यात येऊ नये. 


. ज्या मिलर्सवर अभिकर्ता संस्थांनी एफआयआर दाखल केला असेल व त्याअनुषंगाने 


चौकशी सुरु असेल, अज्ञा मिळर्सला भरडाईचे काम देण्यात येऊ नये. 


वितरण आदेशा दिल्याच्या दिनांकापासून धानाची भरडाई करुन सीएमआर १५ 
दिवसांत शासनाच्या विहीत केलेल्या गोदामात जमा होत आहे, याची खात्री संबंधित 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी करावी. 

सी.एम.आर. राज्यशासनाच्या विहीत केलेल्या गोदामामध्ये जमा केल्याच्या 
दिनांकापासून तीन दिवसांत जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सी.एम.आर. प्रतिपुर्ती 
दावे वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांना online सादर करावेत याबाबत समितीने 
आढावा घ्यावा. त्यामध्ये वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयाच्या खाते 
क्रमांकांचा तपशिळ खालीलप्रमाणे नमूद करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


“Accounts Officer, Civil Supplies, Axis Bank, New Marin Lines, 
खाते क्र.२३३०१०२०००००६४८, IFSC Code-UTIB0000233” 
प्रतिपूर्तीची रक्‍कम सदरहू खात्यामध्ये वर्ग केळी जात असल्याबाबत समितीने 
पाक्षिक आढावा घ्यावा. 

Vill. अँडव्हान्स सीएमआर जमा केल्यानंतर संबंधित Parga धान उचलले जात आहे 
किंवा नाही याची तपासणी अभिकर्ता संस्थांनी केली आहे किंवा कसे याचा पाक्षिक 
आढावा घ्यावा. 

ix. पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये मिलर्सना धान भरडाईकरिता देताना एका मिलरला 
एका वेळी एका अभिकर्ता संस्थेकडून प्रत्येकी १० पेक्षा जास्त लॉट भरडाईकरिता 
देण्यात येऊ नयेत याची दक्षता घेण्याबाबत समितीस अहवाल सादर करण्याबाबत 
अभिकर्ता संस्थांना सूचना द्याव्यात. 

x. गिरणीधारकांच्या भरडाईबाबत तक्रारी असल्यास त्यासंदर्भात जिल्हा समन्वय 
समितीने सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा. समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास 
गिरणीमालकास संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे अपील दाखल करता येईल. 
विभागीय आयुक्त स्तरावरील निर्णय अंतिम राहील. 

xi. जिल्हा समन्वय समितीने त्यांची आढावा बैठक दर १५ दिवसांनी घ्यावी. 

xii, Ho शासनाच्या निदेश्ांप्रमाणे खरेदी झालेल्या धानाची भरडाई विहित मुदतीत होणे 
आवश्यक आहे. खरेदी केलेले धान उघड्यावर अथवा गोदामांमध्ये २ महिन्यांहून 
अधिक काळ शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता जिल्हा समन्वय समितीने घ्यावी. 
तशी परिस्थिती असल्यास लगतच्या जिल्ह्यांतील गिरणीधारकांकडून भरडाई 
करुन घेण्यास सदर समिती सक्षम राहील. 

xiii, गिरणीमालकाने NeML च्या प्रणालीवर योग्य नोंदी घेतल्या आहेत किंवा कसे याचा 
आढावा अभिकर्ता संस्थांनी घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच त्यानंतर शासकीय गोदामात 
सीएमआर प्राप्त झाल्यानंतर व तो नियतनासाठी पाठविल्यानंतर गोदामपालाकडून 
त्याच्या संगणकीय अद्ययावत नोंदी NeML च्या प्रणालीवर घेण्यात आल्या आहेत 
किंवा कसे याचा आढावा जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावयाचा आहे. नोंदी न 
घेतलेल्या गिरणीमालकावर अभिकर्ता संस्थेने व गोदामपालावर जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांनी कारवाई करावी. त्याबाबत देखील पाक्षिक बैठकीमध्ये आढावा 
घेण्याची जबाबदारी समितीची राहील. 

५) अभिकर्ता संस्थेची जबाबदारी:- 
.. गिरणीमालकांची नियुक्‍ती विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन जिल्हाधिकारी 
यांच्या मान्यतेने करण्यात यावी. 


पृष्ठ २८ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


vi. 


Vil. 


vill. 


xi. 


xii. 


काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या गिरणीधारकांची यादी संबंधित जिल्ह्यांच्या 
जिल्हाधिकारी यांना नवीन हंगामाच्या मिलर्सची नियुक्ती होण्यापुर्वी पाठविण्यात 
यावी. 

काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या व नवीन हंगामात नियुक्‍ती न दिलेल्या मिलर्सच्या 
मिलवर झासनाचे धान जाणार नाही याची जबाबदारी अभिकर्ता संस्था यांची राहील. 
जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेल्या गिरणीधारकांसोबत अभिकर्ता संस्थेने व 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी एकत्रीत करारनामा करावा. (Tri Party 


Agreement) 

wad गिरणीमालकांशीच करारनामा करण्यात यावा. कोणत्याही परिस्थितीत ट्रेडर्स 
अथवा अन्य नावांखाली व्यवसाय HOTA करारनामा करु नये. 

अभिकर्ता संस्थेने गिरणीमालकांश्ी करारनामा करताना हंगाम नमूद करणे आवश्‍यक 
राहील. 

खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईच्या अनुषंगाने अभिकर्ता संस्थेस मदत करण्याची 
जबाबदारी जिल्हा समन्वय समितीची असेल. मात्र, धान खरेदी करुन खरेदी 
केलेल्या धानाची Weg करुन सी.एम.आर. संबंधित गिरणीमाळलकामार्फत विहित 
शासकीय गोदामात जमा होईपर्यंत संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थेची आह. 

धानाची भरडाईसाठी उचल करणे तसेच, धान ASE करुन 
सी.एम.आर.शासकीय गोदामामध्ये जमा करणे याचा कालबध्द कार्यक्रम आखून 
देण्यात आलेला आहे, त्याचे पाळन गिरणीमालकांकडून न झाल्यास त्यांच्यावर 
दंडात्मक कारवाई करण्याच्या स्पष्ट तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे 
अभिकर्ता संस्थांनी कार्यवाही करावी. 

धानाचे वितरण आदेशा ().0.) धान खरेदी केलेल्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या 
आत नियुक्‍त केलेल्या मिलरला देण्यात यावेत. 

केंद्र शासनाने भरडाईचा कालावधी निश्चित करुन दिळेला आहे. त्या मुदतीत भरडाई 
करुन घेण्याची दक्षता अभिकर्ता संस्थेने घ्यावी. 

अभिकर्ता संस्थांनी प्रत्येक आठवडयाच्या अखेरीस भरडाईसाठी दिळेले धान व 
शासकीय गोदामात जमा Hoot सीएमआर यांचे एकत्रित जिल्हानिहाय विवरणपत्र 
पोच पावतीसह (Acceptance Receipt) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, मुंबई यांना 
पाठवावे. 

व्यवस्थापकीय संचालक, मार्केटींग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ, यांनी 
या परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही होत असल्याचा नियमितपणे आढावा 
घ्यावा. शेतकऱ्यांना धान चुकारे प्रदान करणे, खरेदी केंद्रावरून गिरणीमालकांना 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


विहीत मुदतीत धान उपलब्ध करुन देणे व यादरम्यान शासनाचे नुकसान होणार 
नाही, हे कटाक्षाने पहावे. 

xii. गिरणीमालकाने धानाची भरडाई करुन तांदूळ (सी.एम.आर) शासकीय गोदामात 
जमा केल्यानंतर गोदामपालाने NeML च्या संगणकीय प्रणालीवर त्याबाबत 
घेतलेल्या नोंदीच्या आधारे अभिकर्ता संस्थेने पुढील धान गिरणीमालकास उपलब्ध 
करुन द्यावा. 

xiv. भरडाईचा कालावधी संपल्यानंतर जर अभिकर्ता संस्थांकडे धान शिल्लक राहिले तर 
शिल्लक धानाची संपूर्ण जबाबदारी अभिकर्ता संस्थांची राहील. सदर धानाच्या 
खरेदीचा कोणताही अनुषंगीक खर्च अभिकर्ता संस्थांना अनुज्ञेय नसेल. तसेच, सदर 
धानापासून जेवढा सीएमआर झाला असता तेवढया सीएमआरची केंद्र शासनाने त्या 
त्या कालावधीसाठी निश्चित केलेल्या इकॉनॉमिक कॉस्टच्या दराने होणारी रक्‍कम 
अभिकर्ता संस्थांनी शासनास जमा करावी. अशी सर्व रक्‍कम जमा होईपर्यंत अभिकर्ता 
संस्थांचा प्रशासकीय/अनुषंगिक खर्च प्रदान केला जाणार नाही. 

xv. अभिकर्ता संस्थेने धान भरडाईसाठी मिलर्सकडे सोपविताना खालीलप्रमाणे 
प्राथम्यक्रम असावा. 

उघडयावर साठविलेले ( अपवादात्मक स्थितीत असल्यास) असे धान. 

खाजगी गोदामात साठविलेले धान. 

०) सहकारी संस्थांच्या गोदामात साठविलेले धान. 
d) शासकीय /अभिकर्ता संस्थांच्या गोदामात साठविलेले धान. 
तसेच महिनानिहाय साठा flares online अद्ययावत ठेवण्याची दक्षता घेणे 
आवर्यक आहे. 

xvi. धान भरडाईनंतर जास्तीत जास्त सी.एम.आर. (म्हणजेच ६७% तांदूळ) जमा 
करण्यास तयार असणाऱ्या गिरणीमालकांना प्राधान्य देण्यात यावे. 

xvii. वाढीव मुदत देवूनही भरडाई न केल्यामुळे शासनाचे नुकसान झाले आहे अशा 
गिरणीमालकास भरडाईचे काम देऊ नये. 

५. करारनाम्याप्रमाणे गिरणीमालकांकडून बँक गॅरंटी घेणे. 

ix. भरडाई क्षमता (Milling capacity) व वाहतूकीसाठी जवळच्या अंतराचा प्रामुख्याने 

विचार करावा. 

xx. गिरणीधारकाची भरडाई क्षमता लक्षात घेऊन त्याला पूर्ण हंगामात किती धान दिले 
जाईल व हे दिलेले धान हंगामापूर्वी विहित मुदतीत भरडाई करुन दिले जाईल 
याची हमी गिरणीधारकाकडून घेण्यात यावी. तसेच प्रति क्विंटल धान 
भरडाईकरिता सर्वसाधारणपणे १.५ युनिट वीज खर्च होत असल्याने गिरणीधारक व 


चै 


) 
) 


(ey 


> 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


>>. 


Xxil. 


xxiii. 


Xxiv. 


XXV. 


६) 


ne 


ट्रेडर्स/अन्य नावांखाली व्यवसाय करणाऱ्यांमधील फरक जाणून घेण्याकरिता सदर 
बाबीच्या आधारे डाहानिझा करावी. 

कार्यरत खरेदी केंद्र, त्याची खरेदी क्षमता, त्या केंद्राला जोडण्यात आलेले भरडाईचे 
उद्दिष्ट या बाबतची माहिती नियंत्रण कक्षाला देण्यात यावी. 

गिरणी मालकाने भरडाई केलेला सी.एम.आर शासकीय गोदामात जमा करून देयक 
सादर करताच, अभिकर्त्याने १) दिवसात, ass खर्च विहित दराने 
गिरणीमालकास द्यावा. 

गिरणीमालकांकडून धानाची भरडाई करुन संबंधित गिरणीमालकामार्फत 
सी.एम.आर. विहित शासकीय गोदामात जमा करणे. 

अभिकर्ता संस्था यांनी धान वाहतुकीचे देयक वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या 
कार्यालयास सादर करतांना जवळच्या मिलकरीता व जवळच्या मार्गाने वाहतूक 
केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक राहील. 

संबंधित गिरणीमालकामार्फत विहित कालावधीत सी.एम.आर. विहित शासकीय 
गोदामात जमा न केल्यास/ धान उचलण्यास विलंब झाल्यास करारनाम्यामध्ये 
दंडात्मक तरतूद ठेवावी. तसेच, याबाबतचे वितरण आदेश (डी.ओ.) देयकासोबत 
तपशिलवार कागदपत्रे सोबत जोडणे आवश्यक राहील. 
गिरणीमालकांची जबाबदारी :- 

अभिकर्ता संस्था/डीएमओ/आरएमओ यांनी मिलर्सळा वितरण seat (DO) दिल्यावर 
गिरणी मालकाने धानाची १० दिवसांच्या आत उचल करणे आणि त्यानंतर १५ 
दिवसांत भरडाई झालेला सीएमआर झासकीय गोदामात जमा करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी गिरणी मालकाची राहील. अन्यथा गिरणीमालक शासनाने विहित 
केलेल्या प्रमाणात दंडास पात्र राहील. 

उचल केलेल्या धानाच्या वाहतूकीदरम्यान किंवा गिरणीमधील सुरक्षिततेसाठी, तसेच 
सी.एम.आर. वजन करुन वाहनामध्ये भरण्याची जबाबदारी गिरणीमालकाची असेल 
त्यासाठी, ते प्रसंगी विमा उतरवतील. मात्र त्यासाठी शासनाकडून खर्च FEST जाणार 
नाही. 

गिरणीमध्ये आवक झालेले धान तसेच गोदामामध्ये पाठविण्यात आलेला सीएमआर 
यांचा NeML च्या प्रणालीवर अद्ययावत नोंदी ठेवण्याची जबाबदारी गिरणीमालकाची 
राहील. 

संबंधित गिरणीमालकाने सी.एम.आर. जमा केल्याची पोहोच (Acceptance Receipt) 
लगेच व उशिरात उशिरा दोन दिवसांत अभिकर्ता संस्थेकडे जमा करावी. 

भरडाई केंद्रावर FCI च्या निर्देशानुसार २७ मे.टन चा लॉट बनविण्यात यावा. 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


श. भरडाई केंद्रावर CCTV कॅमेरा लावून त्याचे रेकॉर्डिंग मागणी केल्यास शासनास 
उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित गिरणीधारकांची राहील. 

७) पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये धानाच्या भरडाईसाठी खाळील सूचना केंद्र शासनाच्या 
आदेशांच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेत. केंद्र शासनाचे यासंदर्भातील सर्व आदेश 
अभिकर्ता संस्थेवर व मिलर्सवर बंधनकारक राहतील. 

.. BART 
एक क्विंटल धानाच्या भरडाईतून कमीत कमी ६७% (६७ किलो) तांदूळ 
(सी.एम.आर,) प्राप्त झाला पाहिजे. 
i. धानाची भरडाई:- 
राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तांदूळ वितरीत होत 
असल्यामुळे, आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या 
धानाची तांदळासाठी (सी.एम.आर.) भरडाई करण्याची कार्यवाही 
करावी. 
॥. भरडाईचा दर:- 
केंद्र शासनाकडून निश्चित करण्यात आलेले भरडाई दर सन २०१९- 
२० या हंगामासाठी लागू राहतील. 
४. धानाची हाताळणूक: 
धान गिरणीमधीळ धानाची उतराई, हाताळणूक व भरडाई, तसेच केंद्र 
शासनाने पणन हंगाम २०१९-२० करिता बारदान्यांकरिता निश्चित 
केलेल्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या गोण्यांमध्ये, दुहेरी शिलाईसह, 
सी.एम.आर. (तांदूळ) भरणे, तसेच सी.एम.आर. वजन करुन वाहनामध्ये 
भरण्याची जबाबदारी गिरणी मालकाची असेल. यास्तव सुरक्षिततेसाठी ते 
प्रसंगी विमा उतरवतील, मात्र त्यासाठी शासनाकडून कोणताही वेगळा 
खर्च धान गिरणीमालकांना अनुज्ञेय असणार नाही. 
८) धान वसी. एम. आर. च्या वाहतूकीची जबाबदारी:- 
खरेदी केंद्रावर खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची वाहतूक करुन ते 
धान गिरणीमध्ये नेण्याची व भरडाईअंती प्राप्त झालेला सी. एम. 
आर.(तांदूळ) विहीत केलेल्या शासकीय गोदामापर्यंत पोहचविण्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी गिरणी मालकाची राहील. 


९) बारदाना :- 
पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये, बारदाना खरेदी व वापराबाबत शासन निर्णय, क्रमांक: 
खरेदी १०१९ /प्र.क्र.९८/नापु २९, दि. ०९ सप्टेंबर, २०१९ मध्ये नमूद अटी शार्तीनुसार 
कार्यवाही करावी. त्याचप्रमाणे वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्या पत्र क्र विस उ स/ 
का.२/ खरेदी/ २०१९-२० दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये जुन्या व नव्या 
बारदान्यासंदर्भातील देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ २८ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


तसेच बारदान्याच्या HEX कोडींग बाबत शासन निर्णय, क्रमांक: खरेदी १०१९/ 
प्र.क्र.९८/नापु २९, दि.०९ सप्टेंबर, २०१९ मधील सूचनांचे पालन करावे. 


१० भरडाई दरम्यान मिळणारा ब्रान, भूसा इत्यादी सर्व उत्पादने गिरणीमालकाकडे 

राहतील. त्यासाठी कोणतीही रक्‍कम त्यांचेकडून वसूल केली जाणार नाही. 

११) भरडाई करताना रबरी रोलरने 4% ते ७% पॉलिश अपेक्षित आहे. 

१२) केंद्र शासनाने हंगाम २०१९-२० साठी ठरविलेल्या सोबतच्या जोडपत्र-३ व जोडपत्र - 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, जमा करावयाचा सी.एम.आर. एफ.ए.क्यू. विनिर्देशात बसणारा 
असला पाहिजे. 

१३)सी.एम.आर. स्विकृतीचा आगाऊ कार्यक्रम :- 

दोन्ही अभिकर्ता संस्था व जिल्हाधिकारी यांनी संयुक्तपणे नियुक्‍त केलेले 
गिरणीमालक पुढील आठवडयाचे प्रत्येक तारखेस सी.एम.आर. तांदळाची 
किती वाहने विहित शासकीय गोदामात जमा करण्यासाठी पाठविणार यांची 
आगावू माहिती (गिरणीनिहाय अँडव्हान्स प्रोग्राम जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
यांना द्यावी व त्यासाठी संबंधितांची त्वरीत मान्यता (Confirmation) घ्यावी व 
अशा मान्यतेनुसार त्या-त्या तारखेस ठरविल्यानुसार वाहने पाठवावीत. अशा 
मान्य झालेल्या कालबध्द कार्यक्रमानुसार गिरणीनिहाय सी.एम.आर. संबंधित 
गिरणीमालकामार्फत विहित शासकीय गोदामात जमा करण्यात यावा. ज्या 
प्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून सी.एम.आर. जमा करून 
घेण्यास विलंब झालेला आहे, san प्रकरणी संबंधित जिल्हा मार्केटिंग 
अधिकारी/ प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी विनिर्दिष्टपणे प्रकरणनिहाय नोंद 
ठेवावी. अशी कार्यवाही केल्यामुळे ज्या प्रकरणी गिरणीमालकाच्या चुकीशिवाय 
सी.एम.आर. जमा करण्यास विलंब झालेला असेल, अशा प्रकरणी 
गिरणीमालकावर दंडात्मक कारवाई होणार नाही. मात्र, ज्या प्रकरणी विलंबाने 
सी.एम.आर. जमा करण्यास गिरणीमालक जबाबदार असेल अशा प्रकरणी 
गिरणीमालकावर सी.एम.आर. किंमतीच्या १५% दराने व्याज आकारणी 
करण्यात यावी. असा दंड/ व्याजाची वसुली असल्यास संबंधित अभिकर्त्यांनी 
ही वसुली करुन वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांच्याकडे जमा करावी. मात्र 
शासकीय गोदामात सी.एम.आर.जमा होण्यासाठी झालेल्या विलंबाकरीता 
कोणतीही नुकसान भरपाई गिरणीमालकाला देय असणार नाही. यासंदर्भात 
दिनांकनिहाय देऊ केलेली वाहने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी मान्यता 
दिलेली वाहने, प्रत्यक्षात पाठविलेली वाहने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


स्विकारलेली वाहने व शिल्लक वाहने यांची माहिती दर आठवडयास अभिकर्ता 
GAT online जिल्हाधिकार्‍यांना व शासनास न चुकता सादर करावी. 


१४) संबंधित गिरणीमालकाने सी.एम.आर. जमा केल्याची पोहोच (Acceptance Receipt) 


लगेचच किंवा उशिरात उशिरा दोन दिवसांत अभिकर्ता संस्थांकडे जमा करावी. 
खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करुन तयार होणारा सी.एम.आर. जमा 
केल्याबाबतची पोहोच देताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांनी सी.एम.आर.प्रत्यक्षपणे राज्य शासनाच्या विहित गोदामांत जमा 
झाल्याची खात्री करावी. मात्र, सदर योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई 
करुन सी.एम.आर. विहित शासकीय गोदामात जमा करण्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी 
अभिकर्ता संस्थांचीच राहील. 
अभिकर्ता संस्थांनी प्रत्येक आठवडयाच्या अखेरीस भरडाईसाठी दिलेले धान व 
विहित शासकीय गोदामात जमा केलेला सी.एम.आर. यांचे एकत्रित विवरणपत्र 
पोच पावतीसह (Acceptance Receipt) जिल्हानिहाय वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, मुंबई यांच्याकडे पाठवावे तसेच त्याची प्रत संबंधित जिल्हाधिकारी 
कार्यालयास पाठवावी. अभिकर्ता संस्थांनी सादर केलेले एकत्रित विवरणपत्र व 
पोच पावतीच्या (Acceptance Receipt) आधारे भरडाई खर्चाची प्रतिपूर्ती वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, मुंबई यांनी करावी. अभिकर्ता संस्थांमार्फत सी.एम.आर. 
शासकीय गोदामात जमा केल्यास सी.एम.आर. दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी, 
अभिकर्ता संस्थेने वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


१५) बँक गॅरंटी व इसारा रक्‍कम - 


इसारा रक्‍कम व अनामत रक्कम - 

भरडाईसाठी तयार असलेल्या गिरणीमालकांकडून रुपये ५०,०००/- इसारा रक्‍कम 
तसेच, अशा गिरणीमालकांना एकूण भरडाईसाठी मंजूर केलेल्या धानासाठी 
लागणारा भरडाई खर्च अधिक धान भरडाईसाठी होणारा अंदाजित वाहतूक खर्च या 
दोहोंच्या एकूण किंमतीच्या 4% अनामत रक्कम अभिकर्ता संस्थेकडे राष्ट्रीयकृत 
बँकेच्या नावे, धनादेशाद्वारे किंवा 01॥॥७ जमा करणे आवश्यक राहील. 


अभिकर्ता संस्थांनी सर्व गिरणीमालकांकडून किमान एक वर्षासाठी राष्ट्रीयकृत 
(Nationalized) अथवा अनुसूचित (Scheduled) बँकेची बँक गॅरंटी घ्यावी व अंतिम 
हिशोब पूर्ण होईपर्यंत गॅरंटीची मुदत आणि वैधता (Validity) पुरेशी व वेळीच वाढवून 
घ्यावी. 

गिरणी मालकांनी सादर केलेली बँक गॅरंटीची सत्यता संबंधित बँकेकडून पडताळून 
घेणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ २८ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


vi. 


Vil. 


गिरणीधारकास बँक गॅरंटी अभिकर्ता संस्थेकडे करारनामा करण्यापूर्वी द्यावी लागेल. 
सुरक्षा अनामत व बँक गॅरंटी भरडाईचा व्यवहार पूर्ण झाल्यावर परत करण्यात येईल, 
त्यावर व्याज अनुज्ञेय असणार नाही. 

गिरणीधारकांकडून केंद्र शासनाने संबंधित हंगामाकरिता विहित केलेल्या Cost 
Sheet मधील तांदळाच्या (CMR) Acquisition Cost च्या ६७% एवढ्या निश्चित 
केलेल्या रकमे एवढी रक्‍कम बँक गॅरंटी म्हणून जमा करून घ्यावी. 

(बँक गॅरंटी = ACQUISITION COST OF 1 QUINTAL OF RICE AS PER COST 


SHEET FOR KMS 2019-20 X 67/100) | 
बँक गॅरंटी ऐवजी एफडीआर/टीडीआर घेता येईल. तो बंक गॅरंटीच्या मुल्याएवढाच 


असला पाहिजे. तसेच तो एफडीआर/टीडीआर अभिकर्ता संस्थेच्या नावे व पुरेशा 


कालावधीचा आणि अभिकर्ता संस्थेच्या ताब्यामध्ये असावा. 


१६ धानाचा/सी.एम.आर. चा अपहार झाल्यास किंवा धानाची उचल, भरडाई व 


सी.एम.आर. जमा करण्यास विलंब झाल्यास भरपाई वसूल करण्याची कारवाई 
अभिकर्ता संस्थांनी जागरुकतेने वेळीच करावी, असे न झाल्यास संबंधितांना व्यक्‍तिगत 
जबाबदार धरण्यात येईल. 


१७) सी.एम.आर. जमा करताना तूट आल्यास, सी.एम.आर. च्या ठरविलेल्या दरापेक्षा 


सव्वापट रक्‍कम अभिकर्ता संस्थांनी गिरणीमालकांकडून वेळीच वसुल करुन शासनाकडे 
भरावी. 


१८)सन २०१९-२०२० या हंगामात धान भरडाईसाठी दि.३१ जुलै, २०२० पर्यंत मुदत विहित 


१९ 


nS] 


करण्यात आली आहे. भरडाईमध्ये होणारा विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने खरेदी पाठोपाठ 
भरडाईच्या कार्यवाहीस सुरुवात करण्यात यावी. शासन स्तरावरुन कोणत्याही 
परिस्थितीत वाढीव मुदतीसाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात येणार नाही, या बाबींचा अत्यंत 
गांभिर्याने विचार करुन दिलेल्या मुदतीतच भरडाई पूर्ण करुन सी.एम.आर. संबंधित 
गिरणीमालकामार्फत विहित शासकीय गोदामात जमा करणे बंधनकारक राहील. 

धान भरडाईचे काम विहीत कालावधीत पूर्ण करण्यात न आल्यास अशा 
गिरणीमालकासमवेत करण्यात आलेला करारनामा रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार अभिकर्ता 
संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना राहतील. गिरणीमाकासमवेत झालेला करारनामा 
रद्द करताना इसारा रक्‍कम व अनामत रक्कम जप्त करुन अभिकर्ता संस्थांनी तात्काळ 
शासन जमा करावी. तसेच, गिरणीमालकाकडे शिल्लक असलेल्या धानाची व सी.एम.आर. 
ची रक्‍कम संबंधित गिरणीमालकाच्या बँक गॅरंटीतून वसूल करुन शासन जमा करावी. 


20) खरेदी अभिकर्ता संस्थांनी धान भरडाई गिरण्यांना वेळोवेळी भेटी देवून भरडाई कामाची 


तपासणी करावी व परिणामकारक नियंत्रण ठेवावे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


अधिकारी किंवा सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सुध्दा वेळोवेळी झालेल्या 
कामाचा आढावा घ्यावा. 

२१ केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार व विनिर्देशात बसणारा (.१.७.) सी.एम.आर.विहित 
कालमर्यादेत जे गिरणीमालक जमा करणार नाहीत, त्यांची नांवे काळया यादीमध्ये 
टाकण्यात येतील, ही अट करारनाम्यात समाविष्ट करण्यात यावी. वरील 
सूचनांव्यतिरिक्‍त खरेदी अभिकर्ते यांना योग्य वाटतील, san इतर अटी व शार्तीचा 
WATER करारनाम्यात करण्यास पूर्णत: मुभा राहील. 

२२अभिकर्ता संस्थांनी भरडाईचे काम तातडीने पूर्ण करुन खरेदी व भरडाईसह अंतिम खर्चाचे 
हिशेब केंद्र शासनाच्या दिनांक १९.८.२०१५ च्या पत्रातील सुचनेप्रमाणे आवश्‍यक 
कागदपत्रे व पुराव्यासह वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांचेकडे खरेदी हंगाम संपताच 
सहा महिन्याच्या विहित कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे. 

२३) उपरोक्त सूचनांच्या आधारे अनुषंगिक खर्च अंतिम करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे 
मंजूरीसाठी सादर केला जाईल व मंजूरीनंतर अभिकर्ता संस्थाना अनुषंगिक खर्च 
अंतिमरित्या मंजूर केला जाईल. 


उपरोक्त मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन, गिरणीमालकासमवेत करारनामा करणे व 
भरडाई करुन सी.एम.आर. जमा करणे ही कामे संबंधित अभिकर्ता संस्थांनी तातडीने विहित 
मुदतीत पूर्ण करावीत व त्यासंबंधीचा साप्ताहिक प्रगती अहवाल शासनास सादर करावा. 


२४) वाहतूक :- 
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान व तांदळाची (CMA) वाहतूक 
करण्याकरिता केंद्र शासनाच्या निदेशांनुसार शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - 
२६१९/प्र.क्र.८४/ना.पु.२९ दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१९ नुसार गठीत करण्यात 
आलेल्या समितीकडून निश्चित करण्यात आलेल्या वाहतूकीच्या दरसूचीनुसार 
(SOR) कार्यवाही करण्यात यावी. 


24) भरडाईसंदर्भात NeML व PFMS पोर्टलवर ऑनलाईन माहिती भरण्याबाबत- 

।. केंद्र शासनाने दि. ७ ऑक्टोबर, २०१३ च्या पत्रान्वये दिलेल्या निदेशानुसार 
खरेदी व भरडाईची माहिती Public Fund Monitoring System (PFMS) 
मध्ये उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही दोन्ही अभिकर्ता संस्था व संबंधित 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी रोजच्या रोज करावी व ती संबंधित क्षेत्रीय 
व्यवस्थापक, भारतीय अन्न महामंडळ यांना उपलब्ध करुन द्यावी. 
(जोडपत्र-५) 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


॥. किमान आधारभूत किंमत खरेदी व भरडाई योजनेंतर्गत खरेदीबाबतची सर्व 
माहिती केंद्र शासनाच्या National Procurement Portal (NPP) वर 
भरावयाची असून सदर माहिती सद्य:स्थितीत NeML यांच्या पोर्टलमार्फत 
अद्ययावत करण्यात येते. याकरितायोजनेश्ी संबंधित अभिकर्ता संस्था, 
त्यांनी नियुक्‍त केलेल्या Sub Agent संस्था, गिरणीधारक व जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांनी त्यांच्याशी निगडीत असलेली माहिती NeML पोर्टलवर 
अद्ययावत करावी. सदर माहिती पोर्टलवर ऑनलाईन अद्ययावत न 
केल्यास गिरणीधारक/ अभिकर्ता संस्था यांना कोणतेही देयक वित्तीय 
सल्लागार व उपसचिव कार्यालयाकडून अदा करण्यात येणार नाही. 
त्याचप्रमाणे अभिकर्ता संस्थांनी PFMS पोर्टलवर त्यांच्याशी संबंधित सर्व 
माहिती अद्ययावत करावी. 

सर्वसाधारण सूचना - 

१) तांदूळ लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरित केल्यानंतर दरमहा 
प्रमाणपत्रे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, ,मुंबई 
यांच्या कार्यालयास सादर करावीत. ( नमूना जोडपत्र -६ मध्ये पहावा.) 

२) सीएमआर जमा करण्यासाठी भाडयाने घेतलेल्या गोदामामध्ये एकदा साठा केलेला 
सीएमआर २ महिन्यापेक्षा अधिक काळ सदर गोदामात राहणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

३) सीएमआरच्या साठवणूक व वितरणाच्या कार्यवाहीबाबत स्वतंत्रपणे निदेश देण्यात 
येतील. 

४) तांदळाचे प्रत्यक्ष लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील वितरण व त्याचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सादर करावे. 

५) शासनाने विहित केळेळे गोदाम व शासकीय गोदाम येथील गुणवत्ता नियंत्रणाची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील. 


वरील शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 
२०१९११०८१७०६२४५९०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Satish 
Shridhar Supe 
(सतिश सुपे) 
सहपत्रे:- जोडपत्र १ ते ६ सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,कनमुर हाऊस, मुंबई-४०० ००१. 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., 

आदिवासी विकास भवन,जुना आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ००१. 
३) जिल्हाधिकारी, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे,पालघर, रायगड, 

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 

४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा मुंबई. 

५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

६) सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, 
ठाणे,पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग. 

७) सर व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) ,झारतीय अन्न महामंडळ, 
५ OT AISI, दत्तपाडा रोड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व, मुंबई-४०००६६ 

८) उपआयुक्त (पुरवठा), सर्व विभाग. 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित :- 
१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधान परिषद 
) सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य. 
) अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


AD 


AN 


oC 


प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती), 

७ खाजगी सचिव, मा.मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती), 

९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
(१० प्रती) 

qo) संचालक, दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई 

११) संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


जोडपत्र क्रमांक -१ 
धान/तांदुळ वाहतुकीचा तपशील दर्शविणारे विवरणपत्र 


धान | भरडाई | डिओ.क्र. | टि.पी.क्र. । भरडाईसाठी | खरेदी | ८किमीपेक्षा | ८ किमी | ८ किमीपेक्षा | ८ किमी ८ किमी 
खरेदी | केंद्राचे | व दिनांक दिलेला केंद्रते कमी पेक्षा जास्त पेक्षा जास्त पेक्षा 


केंद्राचे | नाव वदिनांक | निव्वळ भात | मिल असणाऱ्या कमी aa असणाऱ्या | जास्त 
क्विं पर्यंतचे असणा व व 
नाव (fea) पर्यंतचे | वाहतूकीसाठी a iM Pi वाहतूकीचे | असणाऱ्या 
अंतर । दर (रु./क्‍्वि.) वाहतू | (रु./क्वि) अंतर वाहतूकी 
कीची (कि.मी) | ची रक्‍कम 
रक्‍कम 
२ 3 8 4 & 9 ८ ९5६*८ शि | १२६*१ 


०*११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


जोडपत्र-२ 
कलर कोडिंग - पणन हंगाम २०१९-२० खरीपसाठी 


महाराष्ट्र शासन 


तात्काळ/ महत्वाचे क्रमांक: संकी्ण-२६१९/४७२/प्र.क्र.१०८/नापु.२९ 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय विरततार इमारत, दुसरा मजला, 
गादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक. 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०१९, 


प्रति, 

१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि.,कनमूर 
हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई-४०० ००९. 

२) व्यवस्थापकीय Ware, महाराष्ट्र राज्य आदियासी विकास गहामंडळ मर्यादित, 

आदिवासी विकास 'गवन, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

३४) महा व्यवस्थापक (महाराष्ट्र) भारतीय अन्न महामंडळ, वा माळा, दत्तपाडा रोड, 
राजेंद्र नगर, थोरीवली (पुर्व), मुंबई -४०००६६. 

४) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून). 


विषय :- खरीप पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये "Blue Colour Coding” केलेल्या गोण्याचा वापर 
करण्याबाबत. 


संदर्भ :- मारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 15(4 ॥2012-09-11(८ File.3 18639) 
Dated 08" May, 2019, 


उपरोक्त विपयांकीत संदर्भाधीन पत्रान्वेय केंद्र शाशनाने "खरीप पणन ey २०१९-२०” SS 
निळया रंगाचे कोडींग केलेल्या (BLUE Colour Coding ) गोण्यांचा वापर कर॥याबाबतच्या सूचना Ntsc 
आहेत. ( प्रत सोबत जोडली आहे) 


२. तेरी केंद्र शासनाच्या सूचनांप्रमाणे खरीप पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये aware ११७५९ wary 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, ही विनंती. 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे Parad. 


(नि.ज, गात$) 


pe sn), WAITS gyn ey 


* क ७ 


प्रत माहितीसाठी:- 

१) सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

२) सर्व उप आयुकत (पुरवठा) 

३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

४) सर्व अन्नघान्य वितरण अधिकारी 

५) वित्तीय सल्लागार य उपसचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहवः ₹!२॥॥॥ fey yyy, Ha 
६) पुरवठा आयुक्‍तांचे कार्यालय, मुंबई, 

७) नियंत्रक डिघावाटप च संचालक नागरी पुरवठा [ गो/वा], Had 

aaa नापु.२९ संग्रहार्थ, 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


इ६५७ 4 157 |, “2५७८ ८” per Gane: ovr क न्य | ht | 
Govern ४॥५॥॥1.६ oF र . i 
Talex ~ कड ii 4Triteut t 
hunsistey oi Consume: Affalic. ४०९८ ५ उ 


£ Pens: ३.2 * Tutt १४०: 
Deparument ui Fendl ८: “4.77! ह 


ane) Pi ite atom 


ish = sya ६ (५.४५, 1 
at tm 7 
‘ i 
isnt ह 11: 1 ‘ 
ict Whit, ( 3111 ‘asa र 
t t ७५.1४ १ Nerper ert जु 4 १ 
i 187111. ech = 1 at - . 4 . i 
hh 1९:09 19) i Pate mPa 
ais Mester Cading sf Gisuer + © Citi ss nifivatsey op 
* १५ ४ ८ KM & +0 
१ 
क « 
र १9 
ON 
—y route ' tar! torr seat ot i 
- Ht bate ! ह ir 1, | iS ; . 
न apy: 
॥ । © ॥॥॥४७९ ast पाय ‘ 
seenel oy Brana ai pe 10:12 Loehatiie sh x 7१.८६ 
४१1 Or ७(1१०॥.१॥; rt She 1३ itt") at va 11.19 11 1 १५ t 
' Toist \ stl 4 
whey ; 1 ih 14९ \ च / 
i it ; bt Ag 
ty ! i 
wg dre कड १ ‘ 
र «५ त. supplies १७०५८६७ ob ९६५ er-w'ssione: ७ Tne, 
' 11 4 
lef 
wr 
8.5 । 
' ' ' ' 
t Feat et 
. क 
x ६ ४ 2 ! 
g १ purci die gy हृ 1१ ' 2. २- १७/७ 
1 ta क ure ‘ 
74१०. OR cue bins ३ क. ‘ iden, 
“4 me = * 4 . : od 4 
© Way Tir thy MepeEctis 1 
j 
mi al 
Viteerres 8, 
‘ne CTs Ait sy 1 
> ; ata 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


जोडपत्र-3 


(खरीप हंगाम २०१९-२० मध्ये खरेदी करावयाच्या भाताचे (धानाचे) विनिर्देशा ) 
ANNEXURE-"I" 
UNIFORM SPECIFICATIONS OF ALL VARIETIES OF PADDY 
(KHARIF MARKETING SEASON 2019-20) 


Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of 
good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, 
weevils, obnoxious smell, Argemone mexicana, Lathyrus Sativus (Khesari) 
admixture of deleterious substances. 

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups. 
SHEDULE OF SPECIFICATION 


Sr. | Refractions Maximum 
No. Limits (% ) 
हि Foreign matter 
a) Inorganic 1.0 
b) Organic 1.0 
2 Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains 5.0* 
3 Immature, Shrunken and shrivelled grains 3.0 
Admixture of lower class 60 
4 | Moisture content 17.0 


* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4% 

N.B. 

षः The definitions of the above refractions and method of analysis are to be 
followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-l) : 
1996, IS : 4333 (Part-II) : 2002, and "Terminology for foodgrains" IS: Nos. 2813 - 
1995, as amended from time to time. 

२. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling 
of Cereals and Pulses IS: 14818 - 2000 as amended from time to time. 

3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds 
shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (Vicia species) not to 
exceed 0.025% and 0.2% respectively. 


KKKKKK 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


जोडपत्र-४ 


(खरीप हंगाम 2098-2020 मध्ये खरेदी करावयाच्या तांदूळाचे विनिर्देश) 
UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON!' RICE 
( KHARIF MARKETING SEASON 2019-2020) 
Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, 


wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from 


moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous 


substances, Argemone maxicana and Lathyrus sativus ( Khesari) in any form, or 


colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It 


shall also conform to prescribed norms under food Safety & Standards Act, 2006/ 


Rules prescribed here under: 
SCHEDULE OF SPECIFICATION 


sr.no Refractions Maximum limit (%) 
Grade A Commom 
I Brokens* Raw 25.00 25.00 
Parboiled/single parboiled rice 16.0 16.00 
2 | Foreign matter ** Raw/ Parboiled/single parboiled 0.5 0.5 
rice 
3 | Damaged#/Slightly | Raw 3.0 3.0 
Damaged Grains Parboiled/single parboiled rice 4.0 4.0 
4 | Discoloured Grains | Raw 3.0 3.0 
Parboiled/single parboiled rice 5.0 5.0 
Chalky Grains Raw 5.0 5.0 
a Red Grains Raw/ Parboiled/single parboiled 3.0 3.0 
rice 
7 | Admixture of lower | Raw/ Parboiled/single parboiled an i 
class rice 
ae Dehusked Grains Raw/ Parboiled/single parboiled 13.0 13.0 
rice 
cy Moisture content @ | Raw/ Parboiled/single parboiled 14.0 14.0 
rice 


Not more than 1% by weight shall be broken. 


kk 


0.10% by weight shall be impurities of animal origin. 


Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


# including pin point damage grains. 


@ Rice (both raw and parboiled) can be procured with moisture content upto 
a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. 


Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value. 


KKK 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON 
VARIETIES OF RICE 


1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed 
as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No. IS: 
4333(Part-I) 1996 and IS: 4333(Part-II) 2002 and ‘‘Terminology for foodgrains’’ IS: 
2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or 
broken which have more than 1/4 th of the surface area of the kernel covered with the 
bran and determined as follows:- 


ANALYSIS PROCEDURE: - Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a 
petri dish (80 X 70mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution 
(0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the 
Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric 
acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour 
about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue 
stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash 
with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the 
dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. 
Three brokens are counted as one whole grain. 


CALCULATIONS: 
Percentage of Dehusked grains = N X 100 
WwW 
Where N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample 


W = Total grains in 5 grams of sample. 


शः The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 
"Method of sampling of Cereals and Pulses" No. IS: 14818-2000 as amended from time 
to time. 


3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic 
foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the 
principal class of rice should be taken into account. 


4, Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the 
stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels 
having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter. 


5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that 
correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure 
is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that 
the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the 
grains. 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


STANDARDS OF RISE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/UT 
ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER 
WELFARE SCHEMES. 


Guidelines for issue/ disposal of wheat and rise have been issued vide 
Departments letter no. 8-2/98-DR 11] dated 27.01.1998 and 13.11.1998. Gist of standards 
of rise for issue to states / UTs for distribution under TPDS and OWSs alongwith 
undated illustrations for KMS 2018-19 is as under : 


1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the 
standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under. 


2 Rise stocks falling within A, B and C categories (categorization is best on 
damaged and discoloured grains) confirming to food safety norms and free from insect 
infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs 
provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and 
dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications. 


Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rise based on 
uniform specifications for KMS 2018-19 is as under: 


sr.no | Refractions Maximum limit | Maximum 
(%) as per uniform | permissible — limit 
specifications for|(%) for Grade A 
Grade A & | & Common 
Common 
Damaged#/Slightly Raw 3 5 
Damaged Grains/Pin- - - 
point Damaged grains Parboiled/single 4 5 
parboiled rice 
Discoloured Grains Raw 6) 7, 
Parboiled/single 5 a 
parboiled rice 
Broken Raw 25 30 
Parboiled/single 16 19 
parboiled rice 
Chalky Grains Raw 5 a 
Red Grains Raw/ 3 4 
Parboiled/single 
parboiled rice 
Dehusked Grains Raw/ 13 16 
Parboiled/single 
parboiled rice 
Foreign matter ** Raw/ 0.5 1.0 
Parboiled/single 
parboiled rice 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


भारत सरकार 
“ मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

wre और सार्वजनिक वितरण विभाग 

कृषि भवन, नड दिल्ली - 110001 
JOINT SECRETARY 
GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, 

FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
KRISH] BHAWAN, NEW DELHET 10001 


October 7, 2013 


As you are aware, there are gaps in the flow of information about the 
procurement operations on day-to-day basis in various States in @ particular 
season, which results in reporting of incorrect data of Central Pool procurement 
at various levels. 


2. To overcome this problem, this Department has requested FCI to evolve 

ii an online procurement monitoring system (OPMS) for reporting and monitoring of 

ts procurement operations for wheat, paddy and coarse grains in the country on 
: daily basis, Following data is planned to be managed through OPMS- 


Lane 
Ke Te १४९) ळशी 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


२२ 


2, ५.५ ३ 


” It is planned that to begin with, the Area Managers of FCI will be feeding 
the data pertaining to all State Government agencies as well as of FCi on OPMS 
on day-to4lay basis. For this purpose, it would be necessary that all the State 
agencies Goneloar: State, mvolved in procurement of wheat, paddy or coarse 
grains one officer as Nodal Officer in each revenue District in the area 
of their operations and instruct that Nodal Officer to provide all required data 
ही. ळर भड अपारा नककी van Menage of Fa on day 
to-day so that data is continuously updated in OPMS without break or time 
lag. As operations of KMS 2013-14 have started, it is requested that immediate 
1120 न्य तरीच and they should 
ninediately start provid te nagers of FCI. In 
case there is any log of data for the current KMS, that may also be kindly 
the Nodal Officers of the State procurement agencies to the Area 
Managers of FCI for making entries in OPMS 


4. In the next phase, we will be enabling the Nodal Officers of the State G 
Government agencies NOE ee LEME on ceneAnedgy basia. basis 


ल्क रचा Officers will be prepared and they wi 
provided d password by NIC 


5. Considering the importance of the matter, your immediate attention and 
kind cooperation is solicited in this 


UWA प“ | 
Yours sincerely, 


न 


BaP uae -११अ 


पृष्ठ २८ पैकी 23 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


/ 23 


ime MOST IMMEDIATE 
oe a No.192(29)/2007-FC.A/es 
F errs Government of India 
SY र) Ministry of Consumer Affairs, Food and Pudlic distribution 
/, ees “s Departrnent of Food and Public Distributron 
g@? ot tay Krishi Bhavan, New Delhi 
1304 Dated the August 19, 2015 
iy S85! 
. ~ 
i ०* नम 


.. pyr 4 1) The Principal Secretary/Secretary, 
र Food & Civil Supplies Department, 


‘ Governments or Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Telangana,’ 


Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya 
wd DQ) Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar 
cs Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. 


७ 
ह... (2) CMD, FCI, New Delhi 


Be र Subject: Procedure for submissos of accounts, audited by auditors 
appointed by CRAG by State Governments in order to finalize 
procurement incidentals of State Agencies and economic cost 

of rice, wheat and coarse grains for the past years 


Madam/Sir, 


| am directed to refer to this Department's letter of even number 

vated 06.12.2008 and 16.09.2010 on the above subject vide which 

procedure for submission of final ciaims by the Stetes and time limit for 

senging FCI's comments thereon was fixed to avoid 6९७४ and expedite 

finatizahion of accounts. Subsequently, keeping in view the inconvenience 

being faced by some State Governments and ०150 simplify the procedure 

for expeditious submissior of proposal for fixetion of final rate of 

procurement incidentals/economic cost vide Joint Secretary(Policy & FCI)’s 

a3 D.O. letter of even number dated 27.12.2013, proforma was partially 

रि ut on rnodified to enable the States to submit the information expeditiously. 

* coe Further, vide fetter of even number dated 25.2.2015, State Governments 

Pn were informed that the proforma circulated vide letter dated 27.12.2013 
शै 


will be effective from prospective date. 


2. Subsequently, while finalizing the proposals of some States, it has 

been observed that the documents required to be submitted’ along with 

proposal for fixation of final rate of procurement incidentals/economic cost 

ats still requires further modification. Similarly, it has also been observed 
hs ह that in case of heads fike administrative charges, tne items which should 
id be booked or not to be booked are not quite clear. Accordingly, matter 
has been further examined in the Department and it has been decided to 

circulate 3 list indicating the documents which must be submitted along 

with the proposal te enable PI Cell of this Department to examine the 

proposal expeditiously and recommend realistic rates of various iterns of 

भद procurement incidentals. A list of documents required to be submitted 
along with the proposals (Annex-I) along with an iilustrative list of tems 


एच-?७२३ -१२ 


- 


cA 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


२४ esa | 


which should be boaked and not to booked under the head “adeninistrative 
Charges” 15 given at Annex-II. It-may be noted that the list of documents 
is not exhaustive and, whenever required to prove the veracity of a claim, 
production of more documents will be insisted upon by the Department. 


3. All State Governments are requested to strictly follow the guidelines 
given in para 2 above and issued eartier from time to time while 
submitting théir proposals for fixation of final rates of procurement 
incidentals/economic cost. i 


4. While क 30 the proposals and sending their comments to this 

Department, Regional Offices of FCI and FCL Headquarters are also 
fequested to @nsure that the proposals to be submitted by the State 
Governments in future should be in accordance with aforesaid 


instructions. 


a ७७ . 


Yours faithfully, 


| ( Manoj KF Gupta ) 
5 Director 
Tel,No.011-2338 9436 
Fax No,011-2338 9358 


‘Copy to: ED FCI HO, New Dethi with a request to circulate it to all 
"ED (Zones)/ ee: for strict adherence to the above procedure, 


ic Sb Se 


2-1 २. -स्न्ा aah 


aaa 


«०». 


. एच-?७२२ “४२३. 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


तांदुळ विश्लेषण अहवाल 
(ANALYSIS REPORT OF RICE) 
दिनांक:- 
भाग “अ 


मानके (REFRACTION) टक्केवारी (PERCENTAGE) 


ee 


तुटलेले दाणे (Brokens) 


अ) १/८ ते १/४ पर्यंत (Over १/८ the to below 9/2) 


ब) १/४ ते ३/४ पर्यंत 


2. 


अन्य घटक (Foreign Matter) 


3H) सेंद्रिय (Organic) 


बो असेंद्रिय (Inorganic) 


. क्षतिग्रस्त दाणे (Damaged Grains) 


४. रंगहिन दाणे (Discolored Grains) 


. पांढरके दाणे (Chalky Grains) 


., लाल दाणे (Red Grains) 


७. कमी दर्जाचे मिश्रीत दाणे (Admixture of lower 


Classes) 


_ छिलका असलेले दाणे (Husky Grains) 


. ओलावा (Moisture Content) 


भाग “ब” 


, भात गिरणीचे नाव व पत्ता :- 


(स्वाक्षरी) 
गुणवत्ता नियंत्रक तथा 
प्राधिकत उचल/वाहतुक प्रतिनिधी 


पृष्ठ २८ पैकी २६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 


क्रमांक-....... 
तांदुळ स्विकृती पावती 
संदर्भ:-१) शासन निर्णय क्रमांक 
दिनांक:- / / 
A. हंगाम 2 
8. यंत्रणेचे नाव 2 
C. जिल्हा - 
D. भात गिरणीचे नाव वपत्ता  :- 
अ.क्र. | तारीख वाहन ।गुणवत्ता | ver गोदामात | तांदळाची | एकुण ।तांदळाचे निव्वळ | शेरा 
क्रमांक | तपासणी | तांदुळ पाठविण्यात | प्रत बारदाना | वजन क्‍विंटल 
दिनांक | आला त्या गोदामाचे संख्या 
नाव 
[ar | 2 3 8 4 & 9 ८ ९ 
प्रमाणित करण्यात येते की, वर दर्शविलेली बारदाना संख्या .............. एवढी 
असुन प्रती बारदाना वजन ५८० ग्रॅम प्रमाणे एकुण बारदान्याचे होणारे वजन ............... कमी 
करुन तांदळाचे निव्वळ वजन दर्शविले आहे. 
गिरणी मालकाचे नाव जिल्हापुरवठा अधिकारी........ 
व सही यांचे प्राधिकृत प्रितिनिधीचे 


नाव व सही 


पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः धानभ/२६१९/प्र.क्र.११५/नापु २९ 
जोडपत्र-६ 


प्रमाणपत्र 


याद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, 


१. आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करुन प्राप्त 
CMR पैकी माहे. --------------- 52049 Ae ---------------------- मे.टन CMR 
वितरित करण्यात आला आहे. 

२. उपरोक्त नमूद केलेला सीएमआर हो गुणवत्ता तपासणी करुन घेण्यात आला असून 
एफ ए क्यु दर्जाचा आहे. 

३. सदर ७७५३ महाराष्ट्र शासन व अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार 
मधील सामंजस्य करारानुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना, इतर 
कल्याणकारी योजनेच्या SHLAA वितरित करण्यात आला आहे. 

४. तसेच, उपरोक्त नमूद परिमाण हे पूर्णत : DCP अंतर्गत प्राप्त CMR चे असून यात 
भारतीय अन्न महामंडळाकडून उचल केलेल्या तांदूळाचा समसावेडा नाही. 

५. सदर तांदूळ हा बंदिस्त गोदामात साठवणूक करण्यात आलेला होता. 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


